महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ यांचेकडून नाबार्ड व 
ग्रामीण पायाभूत विकास निधी मालिका अंतर्गत नवीन 
गोदामांचे बांधकाम, नाबार्ड व्यतिरिक्त इतर नवीन 
गोदाम बांधकाम, गोदामांसाठी आवश्‍यक अतिरिक्त कामे 


व दुरुस्ती करणेबाबत.. 
तांत्रिक मान्यतेकरीता सक्षम प्राधिकारी यांची नियुक्‍ती 
करणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 


अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां-१०२१/प्र.क्र.११०/नापु-१६-ब 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:-०८ फेब्रुवारी, २०२३. 


वाचा:- शासन निर्णय क्रमांक:-_गोदाबां-१०२१/प्र.क्र.११०/नापु-१६-ब, दि.२६.०८.२०२२. 
यरस्तावना :- 

नाबार्ड व ग्रामीण पायाभूत विकास निधी (RIDF) अंतर्गत नवीन गोदामांचे बांधकाम, नाबार्ड 
व्यतिरिक्त इतर नवीन गोदाम बांधकाम, गोदामांसाठी आवश्‍यक अतिरिक्त कामे व दुरुस्ती सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाऐवजी महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ यांचेकडून करुन घेण्याबाबतचा शासन निर्णय 
घेण्यात आळा आहे. सदर शासन निर्णयास अनुसरुन तांत्रिक मान्यतेकरीता सक्षम प्राधिकारी यांची 
नियुक्‍ती करणेबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ यांचेकडून नाबार्ड व ग्रामीण पायाभूत विकास निधी मालिका 
अंतर्गत नवीन गोदामांचे बांधकाम, नाबार्ड व्यतिरिक्त इतर नवीन गोदाम बांधकाम, गोदामांसाठी 


आव्यक अतिरिक्त कामे व दुरुस्ती करणेबाबतचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. 


सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.२ a) नुसार सदर योजना राबविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य 
वखार महामंडळ, पुणे यांना अंमलबजावणी यंत्रणा व Knowledge Partner म्हणून काम पाहील. तसेच 
महाव्यवस्थापक (आभियांत्रिकी), महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, पुणे हे “मुख्य समन्वय अधिकारी” 
(प्रशासकीय/तांत्रिक) म्हणून काम पाहतील, असे नमूद केले आहे. तथापि तांत्रिक मान्यतेकरीता सक्षम 
अभियंता/प्राधिकारी यांची नियुक्‍ती करण्यात आलेली नव्हती. 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां-१०२१/प्र.क्र.११०/नापु-१६ ब 


मान्यतेकरीता सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्‍त करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२०८१७२८१८८६०६ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


340202, 


VIKAS MOHAN RAUT : 


(विकास राऊत) 
झासनाचे अवर सचिव 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

3. मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 

४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

६. मा. राज्यमंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 

७. मा. मुख्य सचिव यांचे उपसचिव 

८. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. सर्व प्रशासकीय विभाग प्रमुख, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.सर्व विभागीय आयुक्‍त 

११.सर्व जिल्हाधिकारी 

१२.नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई 

१३.सर्व उपआयुक्त (पुरवठा) 

१४.सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी / अन्नधान्य वितरण अधिकारी 

१५.मुख्य अभियंता सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई, पुणे, नाशिक, अमरावती, 
औरंगाबाद, नागपूर. 

१६.सर्व कार्यकारी अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 

१७.सरव्यवस्थापक, भारतीय अन्न महामंडळ, क्षेत्रीय कार्यालय AERIS, बोरीवळी, मुंबई. 

१८.सरव्यवस्थापक, केंद्रीय वखार महामंडळ,सेक्टर-७, द्रोणागिरी, नवी मुंबई- Yoo ७०७. 

१९.अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, पुणे. 

२०.वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, जि. टी. हॉस्पीटल 
संकूल, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां-१०२१/प्र.क्र.११०/नापु-१६ ब 


२१.महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

२२.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

२३.महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-२,नागपूर. 

२४.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

२५. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, नागरी पुरवठा, लेखा परिक्षा मंडळ द्वारा - वित्तीय 

सल्लागार व उपसचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 

२६. नियोजन विभाग (का-१४७५) मंत्रालय, मुंबई. 

२७. वित्त विभाग, (व्यय-१० व अर्थबळ) , मंत्रालय, मुंबई. 

२८. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२) मंत्रालय, मुंबई. 

२९. सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे स्वीय सहायक. 

३०.सर्व उपसचिव/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
मुंबई. 

३१. संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 

३२. निवडनस्ती/ नापु-१६ ब. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


